सन 2023-28 वनविकास करापासून मिळणाऱ्या 
जमा रकमामधून वित्त व्यवस्थापन करण्यात 
आलेल्या योजनाबाबत (४४०६ ०१७१) या 
योजनेंतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- १९ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल २०२३ 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/चाबाप/प्र.क्र.४०/५३०/२०२३-२४, दिनांक ६.१०.२०२३ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०२३ 


प्रस्तावना-: 

सन २०२३-२४ करीता वनविकास करापासून मिळणाऱ्या जमा रकमामधून वित्त व्यवस्थापन 
करण्यात आलेल्या योजना (४४०६ ०१७१) या योजनेंतर्गत रुपये ७००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व 
अर्थसंकल्पीत आहे. वाचा येथील H.3 च्या शासन निर्णयान्वये उपशीर्षनिहाय रु.१७३.५४ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वाचा येथील क्र.१ च्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १२.४.२०२३ अन्वये वित्तीय वर्ष 
सन २०२३-२४ करिता प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 
अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्याकडून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा.पुणे, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), धुळे, 
चंद्रपूर व नागपूर या वनवृत्तातील वनविभागांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाकरीता रु.१५३.५१ 
लक्ष रकमेचा चालू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यास शासन मंजूरी प्रदान करुन अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय-: 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचेकडून वाचा येथील नमूद क्र.२ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे दिनांक 
१२.४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकानुसार sea प्रणालीवर उपलब्ध निधी लक्षात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी 
लक्षात घेऊन सन २०२३-२४ करीता वनविभागातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गणवेशाकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/फ-९ 


वनविकास करापासून मिळणाऱ्या जमा रकमामधून वित्त व्यवस्थापन करण्यात आलेल्या योजना (४४०६ 
०१७१) या योजनेतून १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु.४७.९४ लक्ष इतका निधी खालील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार व विहीत केलेल्या अटी व aire अधिन राहून वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


(४४०६ ०१७१) (रु.लक्ष) 


अ.क्र वनवृत्त वनविभाग मागणी केलेला । १३- कार्यालयीन 
निधी खर्च अतंर्गत या 
शासन 
निर्णयान्वये 
वितरीत 
करावयाचा निधी 


a अपर प्रधान मुख्य | ६४.१७ १०.९४ 
वनसंरक्षक सामाजिक 
वनीकरण, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे 
२ वनसंरक्षक (प्रा, धुळे | उपवनसंरक्षक, मेवासी, ५.४८ ४.०० 
वन विभाग, तळोदा 
3 मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर २.८४ २.०० 
(प्रा.), चंद्रपूर ब्रम्हपूरी ९.३५ ५.०० 
मध्य चांदा ११.०१ ६.०० 
४ वनसंरक्षक (प्रा.), नागपूर २३.५६ ५.०० 
नागपूर भंडारा १३.७४ ५.०० 
वर्धा ११.९४ ५.०० 
गोंदिया ११.४२ ५.०० 
एकूण:- १५३.५१ ४७.९४ 
अटीव शार्ती-: 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 
त्यांनी सदर निधीचे वाचा येथीळ नमूद क्र. २ पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावातील नमूद कामांकरीता 
त्यांचे स्तरावर निधीचे वाटप करण्यात यावे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध मासिक 
निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/फ-९ 


षु. 


Go 


११. 


१२. 


१३. 


. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या 


तरतुदीपक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 
करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 


खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक FY २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 
. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात 


आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


. संस्थेने मागील वर्षांकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 


प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित 
करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल 
(Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा. महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला 
तातडीने सादर करावे. 


SRI अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा 
उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.०९.२०११ 
च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतुदी तसेच प्रचलित कायदे व 
नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च रिट याचिका क्रमांक १२७७/२००० मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूर 


खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार वनसंरक्षणासाठी प्रधान शिर्ष- ४४०६, वनिकरण व वन्यजीवन, १०२ 


सामाजिक व क्षेत्र वनिकरण, (०८)(०१) वनविकास करापासून मिळणाऱ्या जमा रकमामधून वित्त व्यवस्था 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५२/फ-९ 


करण्यात आलेल्या योजना (४४०६ ०१७१) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२०१२३३३९४९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VJAY HOSHING 
१/| V F K V | J AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af 
91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b 1afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc76102e 
8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VJAY HOSHING 
Date: 2023.10.20 12:40:03 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने) महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा. पुणे, वनसंरक्षक (प्रा), धुळे, मुख्य 
वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर, वनसंरक्षक (प्रा.) नागपूर. 

५. महालेखापाल- 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. वित्त विभाग, व्यय- १० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८ 

र 


. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


